गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील महासंचालक (न्यायिक 
व तांत्रिक), म. रा., मुंबई यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
उपसंचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्लेषण), 
गट-अ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : एफएसएल-०४२२/प्र.क्र.३८०/पोल-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ मार्च, २०२३. 


१) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. न्या.वै.प्र.स./प्रशा/ 
प्र.क्र.१५/मुं.गो./५१८-५१९/२०२१,दि.२०.१०.२०२२. 


सामान्य प्रशासन विभाग,अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या १२, दि.१४.०७.२०२१ 
सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ 
सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, दि.०५.०७.२०२१ 
सामान्य प्रशासन विभाग,शासन पत्र क्र. दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, दि.२३.०७.२०२१. 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्तन्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचाळनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्लेषण), 
गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता यादीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार ucts अधिकारी यांना 
उपसंचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्लेषण), गट-अ (वेतनस्तर 5-२४:७११००-२११९००) या 
संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर या आदेशाद्वारे विहीत अटींच्या अधीन तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. तसेच, संबंधीत अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी महसूल विभागीय संवर्ग वाटप 
करुन त्यांची प्रयोगशाळानिहाय पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्यांचे नावा | जात महसूल विभागीय संवर्ग पदोन्नतीनंतरच्या 
क्र. । क्रमांक प्रवर्ग पदस्थापनेच्या 
न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळेचे ठिकाण 
a 2 3 ४ 1७ ९ 
Pa] १ | श्री.वि.सु.पावडे | इ.मा.व. कोकण-२ मुंबई 
२. सदर अधिकाऱ्यास उपसंचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्लेषण), गट-अया पदावरील 


तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२२/प्र.क्र.३६०/पोल-४ 


दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात 
आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 

२. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार 
नाहीत. 

३. सदर पदोन्नती उपरोक्‍त नमूद कर्मचारी/अधिकाऱ्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही 
प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही, या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 

४. उपरोक्त नमूद सर्व अधिकाऱ्यांनी सा.प्र.वि. च्या दि.०१.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयात विहीत 
केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषांची पूर्तता केली आहे, या अटीच्या अधिन सदर पदोन्नतीस मान्यता 
देण्यात येतआहे. 

५. पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि १२.०९.२०१६.च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता संचालनालयाने घेण्यात 
यावी. 

६. सदर अधिकाऱ्यांनी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे 
याची संचालनालयाने खात्री करुन घ्यावी. 

७. महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) नियम 
१९९९ व दि.२८.०५.२०१८ अन्वये विहीत केलेले (सुधारणा) नियम,२०१८ नुसार संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केळी आहे, याची संचालनालयाने खात्री करुन घ्यावी. 

८. सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए.क्र. २५९०/ 
२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांनी, पदोन्नतीचे आदेडा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत 
पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे, ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले 
नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.३०३/१२,दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

8. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनालय, म.रा.,मुंबई यांनी 
पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यास स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नविन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यास सूचना दयाव्यात. तसेच, संबंधित 
अधिकाऱ्याने पदभार स्विकारल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

ष्‌. पदोन्नत अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी अनधिकृतपणे 
रजेवर जाऊ नये. या संदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्र. सीडीआर-१०८२/ २५६७/ 
२८/११,दि.३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. 

६. संबंधित अधिकाऱ्यांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्याची 
दक्षता महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचाळनालय,मुंबई यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२२/प्र.क्र.३६०/पोल-४ 


७. सदर शासन ses सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२९५/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०३१३१५३२१३६६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MAHADEO GOSAVI 
RASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


5 76144049479 
26498, 
set 15838223 18E6C1 1307 1B7C6E8SF3D06BE 
or DEO GOSAVI 
Dat 


(योगेश गोसावी) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. सचिव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राने) 

३. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा CAAT, Fas. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,कोल्हापूर/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/नांदेड/अमरावती/नागपूर,/ठाणे/ 
रत्नागिरी/ सोलापूर/ धुळे/ चंद्रपूर. 

९. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१२/कार्या-१६ब),मंत्रालय,मुंबई. 

१०. निवडनस्ती पोल-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


